सह आयुक्त या पदावर 
पदोन्नतीने पदस्थापना. 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक- मबाआ-२०१७प्र.क्र.५९/का-७ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०६ जुले, २०२० 
वाचा :- सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र. ईएसबी-१११९/प्र.क्र.९५/१३, दि. १९ मार्च,२०२० 
शासन आदेशा :- 
महिला व बाल विकास विभागातील श्री. माधव दिनानाथ बोरखडे, उपआयुक्त यांना सह आयुक्‍त या पदावर 
रु. १५६००-३९१०० , ग्रेड पे रु. ७६०० या वेतन श्रेणीत (वेतनश्रेणी एस-२५:9८८००-२०९२०० सातव्या वेतन 
आयोगानुसार) संदर्भीय दि. १९ मार्च,२०२० च्या पत्रान्वये आस्थापना मंडळाने शिफारस केल्यानुसार तदर्थ 
तत्वावर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 
२. श्री. माधव दिनानाथ बोरखडे,विभागीय उपआयुक्त यांना खालील अटींच्या अधिन राहून तदर्थ पदोन्नती 
देण्यात येत आहे :- 


१) सदर पदोन्नती ही, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात,सेवाजेष्ठतेनुसार ,खुल्या प्रवर्गातील पदावर 
मा.सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मधील निर्णयाच्या अधिन राहून देण्यात येत 
आहे. 

२) त्यांना देण्यात आलेली ही पदोन्नती कोणतीही पूर्व सूचना वा नोटीस न देता रद्द करण्याचा अधिकार 
शासन राखून ठेवीत आहे. 
३. वरील अधिका-याची पदोन्नतीने नियुक्ती सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय सोईच्या दृष्टीने 


पुढीलप्रमाणे करण्यात येत आहे:- 
अ.क्र. अधिका-यांचे नाव सध्या धारण करीत | पदोन्नतीने नियुक्तीचे पद व | अभिप्राय 
असलेले पद व ठिकाण | ठिकाण 
hee | 2. ३. (___ 4. 


१. । श्री.माधव दिनानाथ | उपआयुक्त, महिला व बाल | सहआयुक्त, महिला व बाल | रिक्‍त पदी. 
बोरखडे विकास, नागपूर विभाग | विकास, आयुक्तालय पुणे 


8, आयुक्‍त,महिला व बाल विकास पुणे यांनी श्री. माधव दिनानाथ बोरखडे यांना पदोन्नतीच्या पदावर रूजू 
होण्याकरिता तात्काळ कार्यमुक्त करावे. त्यानुसार पदोन्नत अधिका-यांने त्यांच्या पदोन्नतीच्या पदावर तात्काळ 


रूजू व्हावे. 


शासन आदेश क्रमांकः मबाआ-२०१७प्र.क्र.५९/का-७ 


प्‌. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००७०६१५०९४६६४३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


itally signed by Rajendra Tanaji Bhalwane 
overnment 


. ee 0५ 
R T. DN:c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou-Women and Child 
a) e n fa a n aj | Development Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=38d121bf4a170d 1 6dacf98520f0ac4455 1976931d2758148 
ccaa24d 1fb27b9df, 
serialNumber=badfcOdaa40cc485400aad9ceabcd5 14095659a6cdf 
h a Wa n e ac856815518dcd188c23a, cn=Rajendra Tanaji Bhalwane 

Date: 2020.07.08 14:08:38 +05'30' 


(रा. ता. भालवणे) 
शासनाचे अवर सचिव 


) मा. राज्यपाल महोदयांचे सचिव 
) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव 
) अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, मुंबई 
४) सचिव (म. व बा.वि. वि) मंत्रालय, मुंबई 
) आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय ,पुणे 
) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन,नवी मुंबई 
) सर्व विभागीय उप आयुक्त, महिला व बाल विकास विभाग (आयुक्‍त, महिला व बालविकास आयुक्तालय 
पुणे यांच्यामार्फत) 
महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), १-मुंबई/२-नागपूर 
संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त, महिला व बालविकास आयुक्तालय पुणे यांच्यामार्फत) 
qo) संबंधित जिल्हा कोषाधिकारी (आयुक्‍त, महिला व बालविकास आयुक्तालय पुणे यांच्यामार्फत) 
११) सह सचिव (का-१२), सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, मुंबई 
१२) उप सचिव (का-१३), सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, मुंबई 
१३) निवड नस्ती -कार्यासन-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


